वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार 

योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ करीता 

कोल्हापूर जिल्ह्यातील कामांना 

प्रशासकीय मान्यता व निधी वितरीत 

करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : तांसुयो-२०२४/प्र.क्र.२१२/योजना-१ 
नवीन प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०५ मार्च, २०२४ 
वाचा :- १) शासन निर्णय, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण 
विभाग, क्रमांक: तांसुयो-२०१७/प्र.क्र.८४/योजना-१, दि.३०.०१.२०१८. 
२) जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजना, कोल्हापूर यांचे क्रमांक 
५८०, दिनांक ०५.०२.२०२४ चे पत्र. 
प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र राज्यात विमुक्त जाती भटक्या जमाती प्रवर्गात अनेक जाती, जमाती असून अद्यापही 

भटकंती करुन स्थलांतरीत स्वरुपाचे जीवन जगत आहेत. लमाण, बंजारा, वंजारी, धनगर, पारधी अशा 
अनेक समूहांचे तांडे / वस्त्या असून अशा तांड्यामध्ये या जाती /जमातीचे लोक अनेक वर्षांपासून राहत असले 
तरी, अशा तांडे किंवा वस्त्यांना प्राथमिक सुविधा उपलब्ध होत नाहीत व त्यामध्ये आधुनिकतेकडे कळ असला 
तरी या प्रवर्गातील बहुसंख्य समाज गरीबी चे जीवन जगत आहे. तांडे, वाडी किंवा वस्त्या यामध्ये सध्या या 
प्रवर्गातील समाज ज्या ठिकाणी वास्तव्यास आहे त्याच ठिकाणी या समाजास स्थिर जीवन जगता यावे 
याकरीता त्यांना काही AAA पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देणे आवश्‍यक आहे. त्यानुषंगाने वसंतराव 
नाईक तांडा वस्ती सुधार योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी वाचा येथील क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये सविस्तर 
सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, वसंतराव नाईक तांडा/ वस्ती 
सुधार योजना जिल्हास्तरीय समिती, कोल्हापूर यांच्या अध्यक्षतेखाळील जिल्हास्तरीय समितीने मान्यता 
देऊन शिफारस केलेल्या कामांचा प्रस्ताव वाचा क्र.२ अन्वये शासनास प्राप्त झाला आहे. त्यानुषंगाने, सदर 


प्रस्तावातील कामांना प्रशासकीय मान्यता व निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजनेंतर्गत जिल्हास्तरीय समितीने शिफारस केलेल्या 
कोल्हापूर जिल्ह्यातील १५ कामांना (परिशिष्ट-अ प्रमाणे) प्रशासकीय मान्यता व सदरहू कामांना आवश्‍यक 
असणारा रु.१,५०,००,०००/-(अक्षरी रुपये एक कोटी पन्नास लक्ष फक्त) इतक्या निधीस मंजुरी देण्यात येत 
आहे. तथापि, सदरहू १५ कामांकरीता सद्य:स्थितीत रु.७५,००,०००/- (अक्षरी रुपये पंच्याहत्तर लक्ष फक्त) 
इतका निधी वितरीत करण्यात येत असून उर्वरित निधी कामांच्या पुर्ततेनुसार व निधीच्या उपलब्धतेनुसार 
वितरीत करण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांक : तांसुयो-२०२४/प्र.क्र.२१२/योजना-१ 


२. सदर निधी शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य क्रीडा व विशेष सहाय्य विभाग 
क्रमांक- इमाव-२००३/ प्र.क्र. २०५/मावक-३, दिनांक ७ जून, २००३ मध्ये नमूद केलेल्या तसेच, शासनाने 
यासंबंधी वेळोवेळी दिळेळे आदेश / परिपत्रकाप्रमाणे सन २०२३-२४ मध्ये मंजुर करण्यात आलेल्या 
तरतूदीतून खर्च करण्यात यावा. 

3. याद्वारे मंजूरी देण्यात आलेली व हाती घेण्यात येणारी परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद कामे ही 
शासनाच्या किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या किंवा आमदार/खासदार किंवा अन्य कोणत्याही योजनेतून 
यापूर्वी मंजूर झाळी नाहीत किंवा करण्यात आली नाहीत याची खात्री करुन हाती घेण्यात यावीत. 

8. सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ मधील कामांचे सविस्तर अंदाजपत्रक तयार करुन त्याला सक्षम 
प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक मान्यता घेण्यात यावी. तसेच, परिशिष्ट-अ मधील नमूद कामांकरीता सद्य:स्थितीत 
उपलब्ध करून देण्यात आलेला निधी समप्रमाणात वितरीत करण्याची दक्षता सहायक संचालक, इतर 
मागास बहुजन कल्याण, कोल्हापूर यांनी घ्यावी. 

पु. सदरहू कामांकरीता संचाळक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे हे “नियंत्रक 
अधिकारी” म्हणून काम पाहतील. तसेच, कामांकरीता उपलब्ध करुन दिलेला निधी त्याच उद्दिष्टासाठी 
खर्च करण्यात येत असल्याचे व काम गुणवत्तेनुसार झाले आहे किंवा कसे, तसेच मंजूर करण्यात आलेला 
निधी मंजूर कामावरच खर्च झाला आहे किंवा कसे हे संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण 
संचालनालय, पुणे यांनी पहावे. 

g. याद्वारे मंजूर कामांवर निधी खर्च करतांना तो विहित कार्यपध्दती अनुसरुन सर्व वित्तीय कायदे व 
नियमांचे तसेच विहित प्रक्रियेचे अवलंबन करण्यात यावे. निधी खर्च करण्याबाबत वित्त विभागाकडून 
वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयातील सूचनांचा व वित्तीय अधिकाराच्या मर्यादेचा भंग 
होणार नाही तसेच, कुठल्याही शासन निर्णय / अधिकारांचा भंग होणार नाही हे संचालक, इतर मागास 
बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांनी पहावे. 

0. सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण व समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
कोल्हापूर यांचे या कामांवर प्रत्यक्ष नियंत्रण राहील व ते या कामाच्या प्रगतीचा अहवाल संचालक, इतर 
मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांना व शासनास न चुकता सादर करतील. 

८. सदर निधी वितरीत करण्यासाठी उप सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय 
मुंबई यांना “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून तसेच सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, कोल्हापूर 
यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, सदरहू निधी 
कोषागारातून आहरित करण्यासाठी सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, कोल्हापूर यांना 
प्राधिकत करण्यात येत आहे. आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी कामाबाबतचा अहवाल वेळोवेळी 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक : तांसुयो-२०२४/प्र.क्र.२१२/योजना-१ 


शासनास सादर करावा व याबाबत महालेखापाल कार्यालयाशी ताळमेळ करुन त्याबाबतचा अहवाल 
शासनास सादर करावा. 

९. यावरील खर्च “मागणी क्र.झेडजी-३, २२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग 
व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, ८०-सर्वसाधारण, १०२-स्वयंसेवी संस्थांना मदत, (०२) तांडा वस्ती सुधार 
योजना,(०२)(०१) विजाभज आणि विमाप्र यांच्यासाठी तांडा वस्ती सुधार योजना (कार्यक्रम), ३१-सहाय्यक 
अनुदान (वेतनेतर) (कार्यक्रम) (दत्तमत) (२२२५ एफ ०५८)” या लेखाशिर्षातर्गत २०२३-२४ या वर्षात उपलब्ध 
आर्थिक तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


१०, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३०५१७१७१२९३३४ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUSHANT SHRIRANG KUMBHAR 
OVERNMENT OF MAHARASHTRA, OTHER 


SUSHANT SHRIRANG 2557560 
KUMBHAR Meera cua 
(सु. श्री. कुंभार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
७. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
८. मा. उप मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
९. मा. मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
११. जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, वसंतराव नाईक तांडा/वस्ती सुधार योजना, कोल्हापूर. 
१२.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर. 
१३.संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 
१४.महाळेखापाल महाराष्ट्र्‌ -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक : तांसुयो-२०२४/प्र.क्र.२१२/योजना-१ 


१५.उपसंचाळलक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग (प्रादेशिक), पुणे. 

१६.सहायक आयुक्‍त, समाज कल्याण / सहायक CASH, इतर मागास बहुजन कल्याण, कोल्हापूर. 
१७. जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, कोल्हापूर. 

१८.जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर. 

१९. लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा व निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

२०. उप सचिव (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२१. उप सचिव (का-१४१३) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२२. उप सचिव (व्यय-१४) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२३. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्राळय, मुंबई. 

२४. निवडनस्ती (योजना-१). 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांक : तांसुयो-२०२४/प्र.क्र.२१२/योजना-१ 


इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : तांसुयो-२०२४/प्र.क्र.२१२/योजना-१ 
दिनांक : ०५ मार्च, २०२४. 

परिशिष्ट अ 
वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ करीता प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत असलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील कामांचा तपशील 


(रु. लक्षमध्ये) 
अ.क्र. । तालुका ग्रामपंचायतीचे | तांडा/वस्तीचे Rien स्वरुप कामाची 
नाव नाव व किंमत 
लोकसंख्या 
_ ऐनी भैरी धनगरवाडा | म्हाळु कोकरे घरापासुन ते बाळु कोकरे | १०.०० 
(३६५) घरापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रस्ता करणे 
२ ]ोळेवाडी गोपाळ वस्ती नितीन पोवार घरापासुन ते सर्जराव । १०.०० 
(८५) पोवार घरापर्यंत अंतर्गत रस्ता करणे 
3 म्हासुली मलगुंडे धोंडीराम मलगुंडे घरापासुन विठ्ठल | १०.०० 
धनगरवाडा | कोंडीराम घरापर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण 
(५८) व डांबरीकरण करणे 
४ बनाची वाडी कातकरी | सुभाष पोवार घरापासुन ते दिपक पोवार | १०.०० 
वसाहत | घरापर्यंत व बाजीराव पोवार घरापासुन 
य (५२) गौतम निकम घरापर्यंत गटर्स बांधकाम 
राधानगरी तां 
करणे 
५ कसबा वाळवे | बाळ गोपाळ युवराज जाधव घरापासुन बळीराम १०.०० 
वस्ती (५२) पाटील घरापर्यंत रस्ता व गटर्स करणे 
६ चांदेकरवाडी वडु वस्ती | संजय शिदे घरापासुन ते मारुती नलवाडे | १०.०० 
(१२३) घरापर्यंत सिमंट काँक्रीट रस्ता करणे 
७ कोनोली तर्फ हुंबेवाडा मेन रोड पासुन ते दगडु बापु फाले १०.०० 
असंडोली (940) घरापर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे 
८ कोते धनगरवस्ती | ग्रामपंचायत विहीर पासुन गोरख ast | १०.०० 
(११२) घरापर्यंत रस्ता खडीकरण व 
डांबरीकरण करणे 
९ कसबा तारळे | भोई वस्ती दत्तात्रय भोई घरापासुन तलाठी १०.०० 
(११२) कार्यालयापर्यंत आर.सी.सी. Test व 
रस्ता करणे 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांक : तांसुयो-२०२४/प्र.क्र.२१२/योजना-१ 


अ.क्र.। तालुका ग्रामपंचायतीचे | तांडा/वस्तीचे कामाचे स्वरुप कामाची 
नाव नाव व किंमत 
लोकसंख्या 
7 ० कंथेवाडी डवरी समाज । भिकाजी डवरी घरापासुन ते भिकाजी | १०.०० 
(५१) हांकर डवरी घरापर्यंत गटर्स व भिकाजी 
शांकर डवरी घरापासुन ते तुकाराम 
राठवळ घरापर्यंत अंतर्गत रस्ता करणे 
| q | राधानगरी | कोलव वडर समाज । महादेव कृष्णा पोवार घरापासुन Alda | १०.०० 
(६०) हांकर घरापर्यंत रस्ता व TSS करणे 
१२ आवळी बु. । बागडी समाज आशोक बागडी घरापासुन तलाठी १०.०० 
(६६) कार्यालयापर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रस्ता व 
गटर्स करणे 
१३ हरपवडे धनगरवाडा पोहोच रस्ता करणे १०.०० 
धनगर वाडा (८६) 
१४ । आजरा आबंडी धनगरवाडा रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे | १०.०० 
धनगरवाडा (२८१) 
१५ सुळरान- घाटकरवाडी । रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे | १०.०० 
घाटकरवाडी (५५० 
एकूण १५०.०० 
SUSHANT 5११७6 ८८० 
KUMBHAR ee 
(सु. श्री. कुंभार) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


